देवाशिष पुर्णा प्रोसेस को-ऑप. सोसायटी 
लि., बसमत, ता.बसमत, जि.हिंगोली या 
संस्थेस नव्याने भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या 
जागेवर प्रकल्प उभारणीस मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.११२/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा:- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३९८/प्र.क्र.१५८/टेक्स-२, दिनांक २४ फेब्रुवारी, १९९९. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३०६/प्र.क्र.१४१/टेक्स-२, दिनांक २२ जानेवारी, २००९. 
३) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांचे पत्र क्रमांक:- एनसीडीसी ५-३/२०१३- 
एचएलएम(पीएल)/३७१/एसए ३०२६४, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१४. 
४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.११२/ 
टेक्स-२, दि.२३/०३/२०१६. 
५) आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:-कार्या-४/ 
यंत्रमाग/ब-२८/५२७९/२०१९, दिनांक ५ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये देवाशिष पुर्णा प्रोसेस को-ऑप. सोसायटी 
लि., बसमत, ता.बसमत, जि.हिंगोली या संस्थेस प्रथम हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल व 
रा.स.वि.नि. कर्जाची रक्‍कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता वाचा क्र. ५ अन्वये आयुक्‍त 
(Tatar) यांनी सदर संस्थेस पूर्णा ग्लोबल टेक्सटाईल पार्क लि.बसमत यांचेकडील भाडेपट्ट्याने 
घेतलेल्या प्लॉट क्र. १ ऐवजी प्लॉट क्र. ६० ए मध्ये प्रकल्प उभारणी करण्यास परवानगी देण्याबाबत 
विनंती केलेली आहे. त्यास अनुसरून देवाशिष पुर्णा प्रोसेस को-ऑप. सोसायटी लि., बसमत, 
ता.बसमत, जि.हिंगोली या संस्थेने नव्याने भाडेपट्च्याने घेतलेल्या जागेवर प्रकल्प उभारणीस मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

देवाशिष पुर्णा प्रोसेस को-ऑप. सोसायटी लि., बसमत, ता.बसमत, जि.हिंगोली या संस्थेस 
पूर्णा ग्लोबल टेक्सटाईल पार्क लि. बसमत यांचेकडील प्लॉट क्र.१ ऐवजी त्याच टेक्सटाईल पार्क 
मधील प्लॉट क्र.६० ए या नव्याने भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जागेवर प्रकल्प उभारणीस खालील अटींच्या 
अधिन राहुन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) रा.स.वि.नि. ने जमीन व जमीन विकासाकरीता मंजूर केलेल्या तरतूदीपेक्षा जादा होणारा 
खर्च संस्थेने स्वनिधीतुन भागविण्यात यावा. 

२) सदर संस्थेचा Garment manufacturing प्रकल्प नव्याने भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जागेवर 
उभारणीकरिता लागणारी सर्व प्रमाणपत्रे व परवानग्या याबाबतची पूतर्ता आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी करुन घ्यावी. 

३) या प्रकरणी वाचा क्र. १, २,३ व ४ मधील अटींची व इतर विहीत अटींची पूर्तता करून 
घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.११२/टेक्स-२ 


२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९११०८१२११४८६६०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


gitally signed by Gauri Rahul Mhask 
N, 


ची DN: c=II Of Maharashtr ०| n 
auri Rahu Fatal य ame ly 


st=Mi 
2.5.4.20=e3b06f24c3cSbb026c414c42f865139144c2 1 fbOf8c3 


69cBe6e8dc2cSbb9dd 
M h k serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6a6e9. 
3acS6cSdbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhask 
ite: 2019.11.08 12:15:48 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (Tara यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 
विभागीय संचालक (पश्चिम), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी.जे.रोड,पुणे. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर. 
. प्रादेशिक उप आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद. 
९. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जिल्हा- उस्मानाबाद. 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
११. चेअरमन, देवाशिष पुर्णा प्रोसेस को-ऑप. सोसायटी लि., बसमत, ता.बसमत, जि.हिंगोली. 
१२. निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


